AN 
~~ 


= 


o~ 
a 
~ 


mM 
~~ 


= 


= 


प्रस्तावना :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 
व अधिनस्त कार्यालयांतील अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्या नियतकालीक बदली 
प्रक्रिया राबविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम 
निश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-११११/प्र.क्र.२४/१९/व्यशि-५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१९. 


सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, 

दिनांक १२.०५.२००६. 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिनिबंध अधिनियम-२००५ (शासन अधिसूचना आणि 
पृष्ठांकन, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- २००४/प्र.क्र.१५/०४/१२, 
दिनांक 24.04.200§) 

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- २०१४/मुस-४/ 
प्र.क्र.३७९/१२, दिनांक ११.०२.२०१५. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही- २०१७/प्र.क्र.४१५/ 
कार्यासन-१२, दिनांक ०९.०४.२०१८. 

कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-११११/ प्र.क्र.२४/ 
१९/व्यशि-५,दिनांक २०.०९.२०१९. 

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र. संकिर्ण-११११/ 
प्र.क्र.२४/१९/व्यशि-५,दिनांक २७.०९.२०१९. 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.४/आस्था-२/ऑनलाईनबदलीप्रक्रिया/२०१९/१५१८, दिनांक २५.११.२०१९. 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.४/आस्था-२/ऑनलाईनबदलीप्रक्रिया/२०१९/१५६२, दिनांक 08.92.2098. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, दि.१ जुले,२००६ पासून अंमलात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासकीय 


कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ नुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व 


अधिनस्त कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या नियतकालिक बदल्या संदर्भ HY च्या शासन 


निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार समुपदेडानद्वारे करण्यात येतात. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालय व अधिनस्थ कार्यालयांतील गट क व गट ड संवर्गातील कर्मचा-यांच्या नियतकालिक/ fears 


विनंती/ विभागीय बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याच्या कार्यपद्धतीस संदर्भ क्र.५ च्या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे व याबाबत संदर्भ क्र.६ अन्वये शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आळे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-११११/प्र.क्र.२४/१९/व्यशि-५ 


आहे. यानुषंगाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचा- 
यांच्या नियतकालीक बदली प्रक्रिया ऑनळाईन राबविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांतील गट ब 
संवर्गातील (तां/अतां) अधिकारी तसेच, गट-क संवर्गातील कर्मचा-यांची नियतकाळलीक बदली प्रक्रिया पार 
पाडण्यासाठी खालीलप्रमाणे कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र कार्यवाहीचे टप्पे कालावधी 
१ 'बदलीसाठी रिक्‍त पदांची यादी ऑनलाईन पोर्टलवर दि. १५जानेवारी पर्यंत 
प्रसिद्ध करणे 
२ | Raa जागांचे समानीकरण धोरण तयार करणे दि. १५जानेवारी पर्यंत 


३ ।'बदलीपात्र कर्मचा-यांची यादी ऑनलाईन पोर्टलवर दि. ३१ जानेवारी पर्यंत 
प्रसिद्ध करणे 


४ ।बदलीपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रसिद्ध दि. ७ फेब्रुवारी पर्यंत 
केलेल्या यादीवर सूचना व हरकती सादर करणे 


५ ।बदलीपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रसिद्ध fe. १० फेब्रुवारी पर्यंत 
केलेल्या यादीवर सूचना व हरकतीनंतर अंतिम यादी 


प्रसिद्ध करणे 

६ बदलीपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून दि. ११ फेब्रुवारी ते 
बदलीसाठी पसंतीक्रम ऑनलाईन एचआरएमएस दि. २८ फेब्रुवारी पर्यंत 
पोर्टलद्वारे प्राप्त करून घेणे 


७ नागरी सेवा मंडळाची बैठक आयोजित करून fe. १मार्च ते दि. १५ एप्रिल 
ऑनलाईन बदली प्रस्ताव अंतिम करून शिफारशी पर्यंत 
सक्षम प्राधिका-यांना सादर करणे 


८ नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार सक्षम प्राधिका- दि. ३० एप्रिल ते दि. ३१ मे पर्यंत 
यांनी बदली आदेशा निर्गमित करणे 


२. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांतील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या 
नियतकालीक बदल्या ह्या ऑनलाईन (Computerised) HU Ear उपरोक्‍त कालबद्ध कार्यक्रमानुसार 
राबविण्याची जबाबदारी संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-११११/प्र.क्र.२४/१९/व्यशि-५ 


३. 


सदर कार्यपद्धती राबवून बदल्या करताना महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे 


विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ तसेच 


यानुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/ परिपत्रक यांमधील तरतूदींची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९१२१३१२२४१३५५०३ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sachin Shamkant Desai 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 
p Department, 


32, st=Maharashtra, 
4,20=cc72acBe24d61d7cf89d14c68f5987ede60Sacl 176d98 


.5.4.20= 
© = 647cflbb44681444917, 
S h a mM ka al t D e S a | serialNumber=6ff04ebffab4f962ad757b0e36e3a96abSdb4421f 
6c9568763153dea139498b2, cn=Sachin Shamkant Desai 
Date: 2019.12.13 12:27:28 +05'30° 


(स. शा. देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


one SG &M 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई. 
सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद 
/ अमरावती / नागपूर ( संचालनालयामार्फत) 


. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 


शासकीय संस्थांचे संस्थाप्रमुख. (संचालनालयामार्फत) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 

. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
., निवडनस्ती (व्यशि ५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


